RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


5965 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ६, अंक १ ] 


सोमवार , जानेवारी २७, २०२० / माघ ७, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


: 


असाधारण क्रमांक १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 
१ ९ ६५ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश . 


पृष्ठे 
१-३ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २७ जानेवारी २०२० . 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. I OF 2020 . 


AN ORDINANCE 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , 
NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 

सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १. 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ यामध्ये आणखी 

सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश . 


१ ९ ६५ चा 


. 


ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढेदिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक 
महा. ४०. नगरी अधिनियम, १९ ६५ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही 

करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 


( १ ) 


भाग चार - १-१ 


२ 


शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी २७, २०२० / माघ ७, 

त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 

वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 
संक्षिप्त नाव व 

(१ ) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा ) अध्यादेश , 
प्रारंभ . 

२०२० , असे म्हणावे. 


१ . 


( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 


२ . 


महा. ४० . 


सन १ ९ ६५ चा 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश १९६५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 

मुख्य अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम १० मधील पोट-कलम ( २) च्या परंतुकामध्ये, “ महाराष्ट्र 
क्रमांक ४० याच्या महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा) अधिनियम , २०१६ याच्या २०१७ चा 
कलम १० ची 

प्रारंभानंतर ” या मजकुरानंतर, “ परंतु , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा) अध्यादेश , महा . ९. 
सुधारणा. 

२०२० याच्या प्रसिद्धीच्या तारखेच्या लगतपूर्वीच्या दिवसापर्यंत ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल. 


२०२० चा 
महा. अध्या . 


१. 


१ . 


शंका निरसन . ३ . शंका निरसनार्थ, याद्वारे, असे घोषित करण्यात येत आहे की , महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व २०२० चा 

औद्योगिक नगरी ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०२० याद्वारे सुधारणा केल्याप्रमाणे, मुख्य अधिनियमातील कोणत्याही महा . अध्या. 
गोष्टीचा, मुख्य अधिनियमाद्वारे किंवा त्याखाली केलेल्या तरतुदींनुसार , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा 
मागासवर्ग व महिला यांच्याकरिता राखीव असलेल्या जागांची संख्या कमी करण्यात येत आहे , असा अन्वयार्थ 
लावला जाणार नाही . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जानेवारी २७, २०२० /माघ ७, शके १ ९ ४१ 

निवेदन . 


सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ अधिनियमित करण्यापूर्वी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर 
पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ (१ ९ ६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम १० च्या पोट -कलम 
( २) मध्ये, अशी तरतूद केली आहे की , नगरपरिषदांच्या प्रत्येक प्रभागातून केवळ एकच परिषद सदस्य निवडून 
देण्यात येईल. शक्य असेल तेथवर, प्रत्येक प्रभागातून दोन परिषद सदस्य , परंतु तीन पेक्षा कमी नसतील एवढे 
परिषद सदस्य निवडून देण्यात येतील , आणि प्रत्येक मतदार , त्याच्या प्रभागातील निवडून द्यावयाच्या परिषद 
सदस्यांच्या संख्येइतकी मते देण्यास हक्कदार असेल , अशी तरतूद करता यावी म्हणून सन २०१७ च्या उक्त 
अधिनियमाद्वारे , महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ याच्या कलम १० 
च्या पोट-कलम ( २) मध्ये सुधारणा केली आहे . 


. 


२ . 


विद्यमान स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर आणि सुरळीत कामकाजाची व प्रभागांतील विनिर्दिष्ट 
प्रतिनिधित्वाची सुनिश्चिती करण्यासाठी , तसेच नगरपरिषदांच्या जलद विकासात अधिकाधिक उत्तरदायित्वाची 
सुनिश्चिती करण्यासाठी, नगरपरिषदांच्या प्रत्येक प्रभागातून केवळ एक परिषद सदस्य निवडला जाईल अशी 
तरतूद करणे इष्ट आहे असे वाटते. म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट-कलम ( २) च्या पहिल्या 
परंतुकात यथोचित 

सुधारणा करणे प्रस्तावित आहे. परिणामी, त्यासाठी शंका 

दूर 

करण्यासंबंधीची तरतूद देखील 
केली आहे . 


. 


३ . राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ ( १९ ६५ चा महा . ४०) यामध्ये 
आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे 
अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून , हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात 
येत आहे. 


भगत सिंह कोश्यारी, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


मुंबई, 


दिनांक २४ जानेवारी २०२० . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मनीषा पाटणकर -म्हैसकर , 


शासनाच्या प्रधान सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


